उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ,पुणे 
यांच्या अधिपत्याखालील ५० खाटांच्या ६ 
उपजिल्हा रुग्णालयातील ( इंदापूर, दौंड, 
भोर, अकळूज,करमाळा, फलटण) येथील 
एकूण ३१ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१५२ /आरोग्य ३(ओ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १३ एप्रिळ,२०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-१३७/आरोग्य ३(अ), 
दि.९.२.२०१८. 
२) सहसंचालक (रुग्णालये), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष ३/ टे-५अ/पुणे/ 
अपदे/३३४९६-९७/१८, दि.९.४.२०१८. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 
झासन निर्णय:- 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ, पुणे यांच्या 
अधिपत्याखालील yo खाटांच्या ६ उपजिल्हा रुग्णालयातील ( इंदापूर, दौंड, भोर, अकलूज, करमाळा व 
फलटण ) जि.पुणे येथील ३१ अस्थायी पदाना दि.१.१.२०१८ दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. 

संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ३१ अस्थायी पदाना शासन निर्णय 
वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन राहून दिनांक 
१.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च 
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६- सार्वजनिक आरोग्य 

००१-संचालन व प्रशासन 

००१ (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रा.रु.इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 

मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६- ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 

११०-रुग्णालये व दवाखाने 

११०-१ इतर रुग्णालये व दवाखाने 

(०१) (०१) कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१५२/आरोग्य ३(अ) 


प्रत, 


मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६- सार्वजनिक आरोग्य 

००१-संचालन व प्रशासन 

(०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन (२२१० ०४६२४) 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ १६ / 
आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१२१७०८३८७२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Cc A A -5 


. Digitally signed by Rajendra 
R a e Nn d ra Shamraoji Kaurte 
J DN: CN = Rajendra Shamraoji 
ew Kaurte, C = IN, S = 
S h a aa 180] | Maharashtra, O = Government 
Of Maharashtra, OU = Public 
Health Department 


Kau rte Date: 2018.04.13 18:10:16 


+05'30' 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


आयुक्त,आरोग्यसेवा, आयुक्‍ताळय,आरोग्य भवन, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ,पुणे 

जिल्हा aed चिकीत्सक, पुणे/सोलापूर 


. वैद्यकीय अधिक्षक,उपजिल्हा रुग्णालय, (इंदापूर, दौंड, भोर, अकलूज, करमाळा, फलटण) 


७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ सोलापूर 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
९. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 


१०, 


११५ 


अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (आरोग्य-३ 3) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


पुणे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील ६ उपजिल्हा रुग्णालयातील ३१ अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


अ. | पदनिर्मितीचा शासन पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या झासकीय आदेशान्वये लेखाशिर्ष 
क्र. । निर्णय, क्रमांक व संख्या पदे चालू ठेवली त्याचा 
दिनांक क्रमांक व दिनांक 
उपजिल्हा रुग्णालय, इंदापूर, जि.पुण सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
| शा.नि.क्र.पीएचसी | परिसेविका i 9300-38200 (४३००) | शासन निर्णय क्र.अपदे २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
१०८१/५२६/ पीएच- २०१७/ प्र.क्र.१३७/ ०६- सार्वजनिक आरोग्य सेवा 
१६, दि.८.७.८१ आरोग्य-३अ, ००१- संचालन व प्रशासन 
दि.०९.२.२०१८ ००१ (०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
णालय दर्जा वाढविणे 
(२२१० ०४१२) 
२ | शा.नि.क्र.जबप्र ०३/ | अधिपरिचारीका i ह” | 9300-38200 (४२००) मागणी क्रमांक आर-१ 
सीआर ३/ जाबॅप्र/ कक्षसेवक a ४४४०-७४४० (4300) २२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
आ-४, दि.१३.५.०३ ०६- सार्वजनिक आरोग्य 
३ | शा.नि.संकिर्ण वैद्यकीय अधिकारी | 8300-38200 (५४००) 009- संचालन व प्रशासन 
२०१२/प्र.क्र.१३०/ (दंत) (०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 
आ.३, दि.२५.७.२०१२ | सहाय्यक गट ड | ४४४०-७४४० (१३००) प्रकल्पा ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा 
णालयामध्ये श्रेणीवर्धन. 
(२२१० ४६२४) 
एकूण षु 


अ. | पदनिर्मितीचा शासन पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेशान्वये लेखाशिर्ष 
क्र. । निर्णय, क्रमांक व संख्या पदे चालू ठेवली त्याचा 
दिनांक क्रमांक व दिनांक 
उपजिल्हा रुग्णालय, दौंड, जि.पुणे सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
7 शा.नि.क्र.जबप्र ०३/ | अधिपरिचारीका २ | ९३००-३४८०० (४२००) | शासन निर्णय क्र. अपदे  २२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
सीआर ३/ जावॅप्र/ कक्षसेवक 1 । ४४४०-७४४० (१३००) । २०१७/ प्र.क्र.१३७/ ०६- सार्वजनिक आरोग्य 
आ-४, दि.१३.५.०३ आरोग्य-३अ, ००१- संचालन व प्रशासन 
२ | शा.नि.संकिर्ण वैद्यकीय अधिकारी a ९३००-३४८०० (५४००) | दि.०९.२.२०१८ (०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांतर्गत 
२०१२/प्र.क्र.१३०/ (दंत) मीण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये 
आ.२?, दि.२५.७.२०१२ | सहाय्यक गट ड (| ४४४०-७४४० (१३००) श्रेणीवर्धन. 
(२२१० ४६२४) 
एकूण 4 
अ. | पदनिर्मितीचा शासन पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या झासकीय आदेशान्वये लेखाशिर्ष 
क्र. । निर्णय, क्रमांक व संख्या पदे चालू ठेवली त्याचा 
दिनांक क्रमांक व दिनांक 
उपजिल्हा रुग्णालय, भोर, जि.पुणे सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
| शा.नि.क्र.पीएचसी । परिसेविका 7 9300-38200 (४३००) | शासन निर्णय क्र. अपदे  (१२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
१०६१/५२६/ पीएच- २०१७/ प्र.क्र.१३७/ ०६- सार्वजनिक आरोग्य सेवा 
१६, दि.८.७.८१ आरोग्य-३अ, ००१- संचालन व प्रशासन 
दि.०९.२.२०१८ ००१ (०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
णालय दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 
२ | शा.नि.क्र.जबप्र ०३/ | अधिपरिचारीका हिं ९३००-३४८०० (४२००) मागणी क्रमांक आर-१ 


सीआर ३/ जाबेप्र/ कक्षसेवक 1 ४४४०-७४४० (१३००) २२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
आ-४, दि.२४.५.०४ ०६- सार्वजनिक आरोग्य 
३ | शा.नि.संकिर्ण वैद्यकीय अधिकारी || ९३००-३४८०० (५४००) ००१- संचालन व प्रशासन 
२०१२/प्र.क्र.१३०/ (दंत) ०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांतर्गत 
आ.३, दि.२५.७.२०१२ | सहाय्यक गट ड i ४४४०-७४४० (१३००) मीण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये 
श्रेणीवर्घन. (२२१० ४६२४) 
एकूण षु 
अ. | पदनिर्मितीचा शासन निर्णय, पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या झासकीय आदेशान्वये लेखाशिर्ष 
क्र क्रमांक व दिनांक संख्या पदे चालू ठेवली त्याचा 
क्रमांक व दिनांक 
उपजिल्हा रुग्णालय, अकलूज, जि.सोलापूर सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
7 शा.नि.क्र.पीएचसी अधिपरिचारीका | 9300-38200 (४२००) | शासन निर्णय क्र. अपदे २२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
१०८१/५२६/ पीएच-१६, २०१७/ प्र.क्र.१३७/ आरोग्य- ०६- सार्वजनिक आरोग्य सेवा 
दि.८.७.८६ ३अ, दि.०९.२.२०१८ ००१- संचालन व प्रशासन 
२ | शा.नि.क्रआरएलएच अधिपरिचारीका ae | 8300-3800 (४२००) ००१ (०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
२१०३/सीआर ५२/ ०३/ आ- | कक्षसेवक (| ४४४०-७४४० (१३००) णालय दर्जा वाढविणे 
४, दि.९.८.०४ (२२१० ०४१३) 
३ | शा.नि.संकिर्ण वैद्यकीय i} 9300-38200 (५४००) 
२०१२/प्र.क्र.१३०/ 31.3, अधिकारी (दंत) 
दि.२५.७.२०१२ सहाय्यक गट ड |. ह. ४४४०-७४४० (१३००) 
एकूण षु 
अ. | पदनिर्मितीचा शासन पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या झासकीय आदेशान्वये लेखाशिर्ष 
क्र. | निर्णय, क्रमांक व दिनांक संख्या पदे चालू ठेवली त्याचा 


क्रमांक व दिनांक 
उपजिल्हा रुग्णालय, करमाळा, जि.सोलापूर सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
श्‌ शा.नि.क्र.जबप्र ०३/ वैद्यकीय अधिकारी a १५६००-३९१०० शासन निर्णय क्र. अपदे २२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
सीआर 3/ जावॅप्र/ आ-४, | अधिपरिचारीका 2 | ९३००-३४८०० (४२००) | २०१७/ प्र.क्र.१३७/ आरोग्य- ०६- सार्वजनिक आरोग्य 
दि.१३.५.०३ ३अ, दि.०९.२.२०१८ ००१- संचालन व प्रशासन 
२ | शा.नि.संकिर्ण वैद्यकीय अधिकारी वि ९३००-३४८०० (५४००) ०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 
२०१२/प्र.क्र.१३०/ आ.३, । (दंत) प्रकल्पा ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयाचे 
दि.२५.७.२०१२ सहाय्यक गट ड he ४४४०-७४४० (१३००) पजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन. 
(२२१० ४६२४) 
एकूण 4 
अ. | पदनिर्मितीचा शासन पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेशान्वये लेखाशिर्ष 
क्र. । निर्णय, क्रमांक व संख्या पदे चालू ठेवली त्याचा 
दिनांक क्रमांक व दिनांक 
उपजिल्हा रुग्णालय, फलटण, जि.सोलापूर सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
¥ शा.नि.क्र.जबप्र ०३/ । अधिपरिचारीका 2 | ९३००-३४८०० शासन निर्णय क्र.अपदे  /२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
सीआर 3/ जाबेप्र/ औषध निर्माता a= 4200-20200 २०१७/ प्र.क्र.१३७/ ०६- सार्वजनिक आरोग्य सेवा 
आ-४, दि.६.११.०४ | कक्षसेवक शिश ४४४०-७४४० आरोग्य-३अ, ००१- संचालन व प्रशासन 
२ | शा.नि.संकिर्ण वैद्यकीय अधिकारी षत ९३००-३४८०० (५४००) | दि.०९.२.२०१८ ००१ (०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
२०१२/प्र.क्र.१३०/ (दंत) णालय दर्जा वाढविणे 
आ.३, दि.२५.७.२०१२ | सहाय्यक गट ड किला ४४४०-७४४० (१३००) (२२१० ०४१३) 
एकूण & 


